शुद्धिपत्रक-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कनिष्ठ 
महाविद्यालयामधीळ शिक्षकांची शैक्षणिक व 
व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २०१९ 
वाचा :- १ शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०७/०२/२०१९. 

२) शासन शुध्दिपत्रक सम क्रमांक दि. २५.०२.२०१९. 
३) शासन शुध्दिपत्रक सम क्रमांक दि. १६.०५.२०१९. 
४) संचालक, विद्या प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. मराठौसंप्रप/अविवि/ हौअर्हता/२०१८- 
१९/२३७३, दि. ०३.०६.२०१९. 
५) संचालक, विद्या प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. मराशौसंप्रप/अविवि/ हौअर्हता/२०१८- 
१९/२४०३, दि. ०६.०६.२०१९. 


शुद्धिपत्रक द्विपत्रक :- 
वाचा येथील शासन शुध्दिपत्रक दि.२५.०२.२०१९ मधील परिशिष्ट "ब" ते "ड" मध्ये पुढील 
प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 


परिशिष्ट अनुक्रमांक सुधारणा 
ब ४ इयत्ता ६वी ते ८ वी शिक्षकांच्या शौक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेमधील 
“मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/संख्याशास्त्र विषयातील पदवी” 
याऐवजी "मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 


गणित/संख्याशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्युटर सायन्स/माहिती 
तंत्रज्ञान विषयातील पदवी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


ब ५ इयत्ता ६वी ते ८ वी शिक्षकांच्या शौक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेमधील 
“मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
भौतिकशास्त्र /रसायनशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र /जीव विज्ञान 
(Life Sciences)/Wataxuraina fasardte पदवी” याऐवजी 
"मान्यताप्रापत विद्यापीठाची =o aif /रसायनशास्त्र/ 
वनस्पतीझास्त्र /प्राणीशारत्र / जीव विज्ञान (Life Sciences)/ 
पर्यावरणशास्त्र/सूक्ष्मजीवशासत्र (Microbiology) / जैवतंत्रज्ञान 
(8ल8०॥॥०००५/जीवरसायनशास्त्र (Biochemistry)/ कृषीशास्त्र 
विषयातील पदवी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


सुधारणा 


gq 


& 


Soe & Aa ८ वी शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अहतेमधील 
“मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास/भूगोळ/ अर्थशास्त्र/ 
राज्यशास्त्र /समाजशास्त्र विषयातील पदवी” याऐवजी "मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास/ भूगोल/ 
अर्थशास्त्र/ राज्यशास्त्र / समाजशास्त्र / लोकप्रशासन विषयातील 
पदवी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


इयत्ता ९ वी व १० वी शिक्षकांच्या शौक्षणिक व व्यावसायिक 
अर्हतेमधील “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/संख्याझशास्त्र 
विषयातील पदवी” याऐवजी "मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ 
संख्याशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्युटर सायन्स/माहिती तंत्रज्ञान 
विषयातील पदवी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


इयत्ता ९ वी व १० वी शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक 
sedate “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची  भोौतिकशास्त्र/ 
रसायनशास्त्र/वनस्पतीझास्त्र/प्राणीशासत्र/ू्जीव विज्ञान (Life 
509670858)/पर्यावरणझारत्र विषयातीळ पदवी” याऐवजी 
"मान्यताप्रापत विद्यापीठाची भौतिकझासत्र /रसायनशास्त्र/ 
वनस्पतीशास्त्र /प्राणीझास्त्र / जीव विज्ञान (Life 
5061085)/पर्यावरणशास्त्र/ सूक्ष्मजीवश्ास्त्र (Microbiology) / 
जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) / जीवरसायनशास्त्र 
(Biochemistry)/ कृषीशास्त्र विषयातील पदवी" अशी सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


इयत्ता ९ वी व १० वी शिक्षकांच्या शौक्षणिक व व्यावसायिक 
अर्हतेमधील “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
इतिहास/भूगोल/समाजशास््र/राज्यशास्त्र/अर्थशासत्र विषयातील 
पदवी” याऐवजी "मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास/ भूगोल/ 
समाजशास्त्र/राज्यशास्त्र/अर्थशास्त्र /लोकप्रशासन विषयातील 
पदवी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अध्यापनाच्या विषयामध्ये " लोकप्रशासन” या विषयाचा समावेठा 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ 


2. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०६१२१७१६३४२९२१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 

Swapnil 0९ onGovernment Of Maharshi ह याळ 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 

Y h st=Maharashtra, 

a 5 a] Wa n t fa 0 2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b227 1dd1361e9daca 

04be6c6776fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao 

Kapadnis : 
Date: 2019.06.12 17:04:02 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४ मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

५) मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 
) 


६) मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 
७) मा. विधान परिषद/विधान सभा सदस्य (सर्वी, विधान भवन, मुंबई. 
८) मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
९) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (सर्व) मंत्रालय,मुंबई. 
99) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, पुणे. 
१३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


१६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
१७) विभागीय आयुक्‍त (महसूल विभाग) सर्व 

१८) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्वी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ 


२० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२१) मुख्य अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद (सर्व 

२२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

२३) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
) 
) 
) 


२४) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 
२५) शिक्षण निरिक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 
२५) निवड नस्ती (टिएनटी-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


